एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत जिल्हा 
कक्षातील ग्रामीण व आदिवासी प्रकल्पातील 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२१ ते दिनांक 
२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०२१/प्र.क्र.१३/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २४ ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का-७ दि. ५.४.२००३ 
२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वि.सु.-१, दि.४.१०.२००४ 
३) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग,क्र.मबाआ-२००३/प्र.क्र.४३८/का-६,दि.१४.१.२००४ 
४ केंद्र शासनाचे पत्र क्र.एफ-१४-०९/२००५-सीडी-१,दि.८.५.२००९ व दि.९.३.२०१० 
५) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग,क्र.मबावि-२०१०/प्र.क्र.२४२(भाग१) /का७, दि.५.९.२०१४ 
६) शासन निर्णय,महिला व बाल विकास विभाग,क्र.मबावि-२०१४/प्र.क्र.१५१/का-७, दि.३०.११.२०१५ 
७ शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ- २०२०/प्र.क्र.१३/का-७ अ, दि.९.३.२०२१. 
८) aga volta बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र. 
एबाविसेयो/का- १/अपदे/पदे नि.मान्यता/२०२०-२१/२७४६, दि. ०६.०८.२०२१. 
९) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. १०.०८.२०२१. 


शासन निर्णय:- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांनी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत जिल्हा 
कक्षातील ४४९ ग्रामीण व आदिवासी प्रकल्पातील yous अस्थायी पदे, केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या 
आकृतीबंधाच्या अनुषंगाने एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत ३३ जिल्हा कक्षातील २२१ नियमित अस्थायी 
पदे, पालघर जिल्ह्यांतर्गत जिल्हा परिषदेकरिता महिला व बाल विकास विभागाशी संबधित १० पदे आणि 
अतिरिक्‍त ठरत असलेली परंतु पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक असलेली १६७ अस्थायी पदे अज्ञी एकूण ५४७४ अस्थायी 
पदे तसेच एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत कार्यरत असलेल्या ८१९०३ अंगणवाडी सेविका व ८१९०३ 
अंगणवाडी मदतनीस व १३०११ मिनि अंगणवाडी सेविका यांची एकूण १७६८१७ मानधनी पदाना असे एकूण 
५४७२--१७६८१७ = १८२२८९ या पदांना दि.०१.०३.२०२१ ते ३१.०८.२०२१ पर्यंत पुढे चालु ठेवण्यास दिनांक 
९.३.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. त्यानुषंगाने आता आयुक्‍त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांनी एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजनेंतर्गत जिल्हा कक्षातील ४४९ ग्रामीण व आदिवासी प्रकल्पातील ५०७१ अस्थायी पदे, केंद्र शासनाने 
निश्चित केळेल्या आकृतीबंधाच्या अनुषंगाने एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजनेंतर्गत ३३ जिल्हा कक्षातील २२१ 
नियमित अस्थायी पदे, पालघर जिल्ह्यांतर्गत जिल्हा परिषदेकरिता महिला व बाळ विकास विभागाशी संबधित १० 
पदे आणि अतिरिक्‍त ठरत असलेली परंतु पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक असलेली १६७ अस्थायी पदे अशी एकूण 
५४६९ अस्थायी पदे तसेच एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत कार्यरत असलेल्या ८१८७६ अंगणवाडी 
सेविका व ८१८७६ अंगणवाडी मदतनीस व १२९२९ मिनि अंगणवाडी सेविका यांची एकूण १७६६८१ मानधनी 
पदाना असे एकूण ५४६९--१७६६८१ = १८२१५० या पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चालु 
ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव दिनांक ०६.०८.२०२१ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२१/प्र.क्र.१३/का-७अ 


३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक-९ येथील दिनांक १०.०८.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु ज्याचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२१ ते दिनांक २८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 

४. सदरहू पदे सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत असे आयुक्‍त एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी संदर्भाधिन क्रमांक-८ येथील दिनांक ०६.०८.२०२१ च्या पत्रान्वये 
प्रमाणित केले आहे. त्यानुसार वित्त विभागाच्या उपरोक्त शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार, एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांनी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत जिल्हा कक्षातील ४४९ ग्रामीण व 
आदिवासी प्रकल्पातील ५०७१ अस्थायी पदे, केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आकृतीबंधाच्या अनुषंगाने एकात्मिक 
बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत ३३ जिल्हा कक्षातील २२१ नियमित अस्थायी पदे, पालघर जिल्ह्यांतर्गत जिल्हा 
परिषदेकरिता महिला व बाल विकास विभागाशी संबधित १० पदे आणि अतिरिक्‍त ठरत असलेली परंतु पुढे चालू 
ठेवणे आवश्‍यक असलेली १६७ अस्थायी पदे अशी एकूण ५४६९ अस्थायी पदे तसेच एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजनेतंर्गत कार्यरत असलेल्या ८१८७६ अंगणवाडी सेविका व ८१८७६ अंगणवाडी मदतनीस व १२९२९ मिनि 
अंगणवाडी सेविका यांची एकूण १७६६८१ मानधनी पदाना असे एकूण ५४६९--१७६६८१ = १८२१५० या पदांना 
दि.०१.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चालु ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


५. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभाग पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक १०.०८.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळाद्वारे उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८२४१५२५१४४६३० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


VARUDKAR MAHESH 
ASHOKRAO a 
(महेश वरुडकर) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 

२. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद(आयुक्‍तालय,नवी मुंबई मार्फत) 
४. सर्व जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी(आयुक्‍तालय,नवी मुंबई मार्फत) 

५. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (आयुक्तालय, नवी मुंबई मार्फत) 

६. महालेखापाल,महाराष्ट्र राज्य १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
७. मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखा,ठाणे 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,(आयुक्‍तालय, नवी मुंबई मार्फत) 

११. वित्त विभाग (का-व्यय-१४/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय,मुंबई 
१२. महिला व बाल विकास विभाग(का-४/का-६),मंत्रालय,मुंबई 

१३. निवड नस्ती, का-७अ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


